महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- ठेवियो १०.२०/(९३/२०२०)/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 

Email - vidya.deshpande@.in मादाम कामा मार्ग, 

Ph. No. ०२२-२२७९३४४७ हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ ऑक्टोंबर, २०२० 

ज्ञापन :- 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ - शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी 
अधीक्षक अभियंता (द.ध,), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड 

अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 

अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 

अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 


७. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 


. अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे 


९. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, ला.क्षे.वि., औरंगाबाद 


१०, 


११ 


अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नाशिक 


. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ नागपूर 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 

मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव 


१७. अधीक्षक अभियंता, सातारा/ सिंचन मंडळ, सातारा 
१८. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 


१९. 


अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 


अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित 
कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


२. 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य 
निर्वाह निधी (09)(09) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाळील 
मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 
स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण रू. १५,६०,०००/- (रक्‍कम रू. पंधरा लक्ष, साठ हजार फक्त) इतका निधी या STATA 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.२०/(९३/२०२०/अर्थ-१ 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि. १५.११.२०२० पुर्वी खर्च 
करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा करण्याकरिता 
मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महाळेखापालांच्या कार्यालयास पाठवावी. 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा 
तपशील झासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखालील खर्च - मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निलिएडान स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या 
कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) 
या लेखाश्रीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून 
भागवावा. 

सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१००१९१४५५३११७२७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. a Digitally signed by Vidya Girish Deshpande 
G 

Vid ya Girish DN: CN = Vidya Gi le, C = IN, S= 

Maharashtr Jaharashtra, 


Deshpande Date: 2020.10.09 15:08:28 0530" 
(विद्या देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र - विवरणपत्र 


प्रत- 9) महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 
२) प्रधान सचिव (जसं.) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्र.ठेवियो ९०.२०/(९३/२०२०)/अर्थ-९ दि. ०९ ऑक्टोंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र 


रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, 
कुवारबाव, रत्नागिरी 


३५६९९ 


मती सुनिता सुध 
चांडोले, पत्नी 


च ७३४७९ 


प्रकाश लक्ष्मणराव 
बैनवाड 


काशिनाथ पाटील 


पंढरीनाथ पाटील,पत्नी 


कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, 
कोल्हापूर 


एकुण 
शम 
जांभळे 


पाटील 


कोपावि/वार 
'णा-३९ 


मारुती जांभळे, पत्नी 


तानाजी पाटील, पत्नी 


३. तानाजी गणपती 
पोवार 


५.मोहन लक्ष्मण 
कुलकर्णी 
६. राजेद्र बाबुराव 
जांगनुरे 

एकुण 


कोपावि/वार 


णा-८७ 


कोपावि/वार 
णा-१०४ 
कोपावि/वार 
णा-८८ 
PWMH- 
८२३२१६ 


श्रीम. वंदना तानाजी 
पोवार,पत्नी 


श्रीमती सुनंदा आनंदा 
चाचे, पत्नी 

श्रीम.भारतो मोहन 
कुलकर्णी, पत्नी 
श्रीमती रेखा राजेद्र 
जांगनुरे,पत्नी 


अधीक्षक अभियंता, बीड 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
परळी वैजनाथ 


श्री. गोविंद बापूराव 
उगले 


एकुण 


बीएमआयडी 
ए- २२० 


श्रीमती वृंदावणी 
गोविंदराव उगले, 
पत्नी 


अधीक्षक अभियंता, पुणे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
पुणे 


के. रविंद्र जनादन 
बांदल 


एकुण 


PWMH - 
७२९७६ 


श्री अमोल रविद्र 
बांदल, मुलगा 


६०,००० 


अधीक्षक अभियंता, 
कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे 


के. काशिनाथ 
नारायण गावडे 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 


एकुण 


PWMH - 
७५७५९ 


श्रीमती संगिता 
काशिनाथ गावडे, 
पत्नी 


मु.अ. ब मुख्य प्रशासक, 
ला.क्षे.वि., औरंगाबाद 


एकनाथ नामदेव 
वायकर 


एकुण 


जेआयडी २१ 


श्रीमती कासाबाई 
एकनाथ वायकर, 


पत्नी 


अधीक्षक अभियंता, 
यांत्रिकी मंडळ, नाशिक 


के. Wax यशवंत 
देशपांडे 


एकुण 


एमडी/ 
एनएसके - 
४६० 


श्रीमती आरती रविद्र 
देशपांडे, पत्नी 


1००३७ 


अधीक्षक अभियंता, 
यांत्रिकी मंडळ नागपूर 


१.इरफानठल्ला 
झकाठल्ला खान 


एडीए/१८१ 


श्रीमती राशेदा खानम 
इरफानउल्ला खान, 


पत्नी 


भास्कर मेश्राम,पत्नी 


प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास 
प्राधिकरण, बीड 


साहेबा रावसाहेब ।मजूर 
हजारे 


मापावि-७१० 


आशाबाई 
साहेबा हाजारे, पत्नी 


प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास 
प्राधिकरण, नागपूर 


सुरेश MHS SCA [ASL 


प्र.अ.भु.ब.ज 
ay 
प्र.नागपूर 
७७१ 


सुभद्रा सुरेश 
हटवार, पत्नी 


बिसराम रतिराम 
सराटे 


एकुण 


प्र.अ.भु.ब.ज 
ay 
प्र.नागपूर 
३८५ 


श्रीमती बनुबाई 
बिसराम सराटे 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 


कांतीलाल वालकु 
लोहार 


एकुण 


श्रीमती बनिता 
कांतीलाल लोहार, 
पत्नी 


मुख्य अभियंता व 
संचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, नाशिक 


कार्यकारी 
अभियंता 
तथा 
उपसंचालक 


सतिश बाबुराव 
कहार 


पोडब्ल्युएमए 
च-७१८२२ 


श्रीमती तारा सतिश 
कहार,पत्नी 


अधीक्षक अभियंता, 
जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, जळगांव 


सुभाष श्रावण मोरे ।मजूर 


एकुण 


वबाधवि/जळ/ । श्रीमती निर्मला 
५५ सुभाष मोरे, पत्नी 


? 


१६ 


अधीक्षक अभियंता, 
सातारा/ सिंचन मंडळ, 
सातारा 


तानाजी शंकर पोळ 


एकुण 


एसआयडी/७ | MAT संगिता 
० तानाजी पोळ, पत्नी 


६०,००० 


मुख्य अभियंता (विद्युत), 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 


प्रविण बच्चुभाई 
परमार 


एकुण 


मुअ(वि)/जवि | श्रीमती रमिला प्रविण 
प्र/७८ परमार, पत्नी 


अधीक्षक अभियंता, 
वाशिम पाटबंधारे मंडळ, 
वाशिम 


गुणवंता किसनराव 
सोहोळकर 


एकुण 


श्रीमती सुनंदा 
गुणवंता सोहोळकर, 
पत्नी 


'एकुण (रुपये पंधरा लक्ष साठ हजार फक्त) 


Digitally signed by Vidya Gi 6! 
DN: CN = Vidya Girish Deshpande, C = IN, 
5 ,0८ 


Vidya Girish 
Deshpande 


Department 
Date: 2020.10.09 15:04:51 +05'30" 


( विद्या देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


